सन 2029-22 मध्ये वर्षात नानाजी 
देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी 
रु.२५० कोटी निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASH ४६२१/प्र.क्र.९८/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक - ०८ सप्टेंबर, २०२१. 


१. कृषि व पदुम विभागशासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र. ८२/राकृवियो कक्ष, दि. १७.०१.२०१८ 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. नादेकृ ४६२१/प्र.क्र. ७५/२०२१, दि. ०६.०५.२०२१, 
व दि.२८.६.२०२१. 
. नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प कार्यालयाचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र/अंदाजपत्र २०-२१/ 
प्र.क्र. १७५/२०२०, दिनांक.१५.०६.२०२१. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पूरक-२०२१/प्र.क्र.७9८/ अर्थ-३, दिनांक २०.०७.२०२१ 


AN 


प्रस्तावना:- 


हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे तसेच 
विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ वर्ष 
कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख 
कृषि संजिवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयांन्वये सन २०२१-२२ मध्ये एकूण 
रु.४५२.४३ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आली असून सदर निधी खर्ची पडलेला आहे. 
प्रकल्पांतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांनी, होतकरी गट/कंपन्यांनी व ग्राम कृषि संजीवनी समितीने केलेल्या 
कामापोटी द्यावयाच्या अर्थसहाय्यासाठी ३३ अर्थसहाय्य या उद्दिष्टकरिता बाहय हिस्सा व राज्य हिस्सा 
असा एकूण रु.२५० कोटी अतिरिक्त निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन दिला आहे. सबब, 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सदर रु.२५० कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 
शासन निर्णय: 


१. सन २०२१-२२ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 
प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता ३३-अर्थसहाय्य या उद्दिष्टाकरिता 
रु.२५० कोटी (S.A पन्नास कोटी फक्त) निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्तप्रमाणे नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता बाहय हिळ्ऱ्याचा रु. २१० कोटी 
(रु.दोन]े दहा कोटी फक्‍त) व राज्य हिऊ्याचा रु. vo कोटी (रुपये चाळीस कोटी waa निधी 
वितरीत करण्यात येत असून तो प्रकल्पाच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ मध्ये 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ ४६२१/प्र.क्र.९८/८-अओ 


बाहय हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सिमांत शहोतक-यांची आणि 

शेतमजुरांची योजना, 

(००) (०२) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, 
(बाहय हिस्सा ७०%)(२४०१ ॥६४६) 


मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 
(११५) लहान /सिमांत शहोतक-यांची आणि 
शेतमजुरांची योजना, 

(००) (०३) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, 
(राज्य हिस्सा ३०%)(२४०१ ॥ ६५५) 


३३-अर्थसहाय्य ३३-अर्थसहाय्य 


या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु.२५० कोटी (रु.दोन]ी पन्नास कोटी 
wed) निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि 
संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांनी ३३-अर्थसहाय्य या 
उद्दिष्टशीर्षाखाली खर्च झालेल्या रक्‍कमांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करावे. 


प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती 
मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


प्रकल्प संचालकांनी प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा प्रगती अहवाळ शासनास वेळोवेळी सादर करावा. 


वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं क्र. २०२१/प्र.क्र. ७८ /अर्थ-३, दिनांक २०.०७.२०२१ 
नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने सदर परिपत्रकानुसार तसेच, नियोजन 
विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६७/२०२१/व्यय-१, 
दिनांक३०.०८.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०८१४५०३३१५०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S h ri ka nt छद foment Of Mahatashtrs ल novlcuture and ADF 


2.5.4.20=! 

340610 
C h a n d fa ka nt An d g e serialNum 18d9626c9e038380cd235c048f20d7ce7 4cffd3a95f2ac3c19 

2e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 

Date: 2021.09.08 14:52:23 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


\de=400032, rashtra, 
Af2fcd87e1 2fe 1 98965025d482b 1 beeOfffaa62085c 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२१/प्र.क्र.९८/८-ओ 


४. सचिव(कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 

६. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१३. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१४. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१५. कार्यासन २-अ कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१६. मा.मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


